राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या 
गोंदिया, नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम व 
पालघर या ०५ जिल्ह्यांच्या ठिकाणी अन्न व 
औषध प्रशासनाची कार्यालये कार्यान्वित 
करण्याकरिता आवश्यक पद निर्मिती. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएस-२९१५/९६७/प्र.क्र.१२७/१५/औषधे-१ 
गो.ते. रुग्णालय परिसर, नवीन संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक रोड, 
मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांक:- २६ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा:- 
१) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्रमांक जिकानी-२००८/०५६५/ 
प्र.क्र.१५२/०८ / औषधे-२, दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २००९. 
२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१०२८/ प्र.क्र.७५/ १८/ 
औषधे-२, दिनांक १४ जून, २०१८. 


प्रस्तावना:- 

राज्यात सन १९९८,१९९९ मध्ये नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या गोंदिया, नंदुरबार, वाशिम आणि 
हिंगोली या ०४ जिल्ह्यांत अन्न व औषध प्रशासनाची कार्यालये सुरू करण्यासाठी जागा भाड्याने घेण्यास 
उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील दि. ०५ ऑक्टोबर, २००९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. तर सन २०१४ मध्ये नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या पालघर जिल्ह्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे 
कार्यालय सुरू करण्यास संदर्भ क्र. २ येथील दि. १४ जून, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. सदर ०५ जिल्ह्यांच्या ठिकाणी अन्न व औषध प्रशासनाचे कार्यालये कार्यन्वित 
करण्यासाठी आवश्‍यक पदनिर्मितीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या गोंदिया, वाशिम, नंदुरबार, हिंगोळी व पालघर या ०५ 
जिल्यांच्या ठिकाणी अन्न व औषध प्रशासनाची कार्यालये कार्यन्वित करण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे 
१६ पदे नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


एफडीएस-२९१५/९६७/प्र.क्र.१२७/१५/औषधे-१ 


अ. पदनाम व वेतनश्रेणी जिल्हानिहाय पदसंख्या एकूण 
क्र नंदुरबार | हिंगोळी | गोंदिया | वाशिम | पालघर | पदे 
i सहायक आयुक्त (औषधे) | | | al Ml 4 


सुधारित वेतन मेट्रीक्स Helles वेतन स्तर 
एस-२०: ५६१००-१७७५०० 


Q | सहायक आयुक्‍त (अन्न) शि | | al गि 4 
सुधारित वेतन मेॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर 
एस-२०: ५६१००-१७७५०० 


३ | लिपीक टंकलेखक शि णि | | २ नि 
सुधारित वेतन मेॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर 
एस-६: १९९००-६३२०० 


एकूण 3 3 3 3 8 १६ 


२. सदर पदांचे वेतनमान हे अन्न व औषध प्रशासनाच्या मंजूर आकृतिबंधानुसार अस्तित्वात असलेल्या 
संवर्गाप्रमाणे राहील. 


३. सदर नवीन पदनिर्मितीबाबत नवीन खर्चासंबंधीचे पूरक मागणीचे प्रस्ताव आयुक्‍त, अन्न व औषध 
प्रशासन यांनी तात्काळ सादर करावेत. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय नवीन पदनिर्मिती, सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त असल्याने व्यपगत 
झालेल्या पदांचे पुनरूज्जीवन तसेच पदांच्या आढाव्यासंबंधीच्या प्रस्तावांची तपासणी करण्यासाठी मा. मुख्य 
सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी दि. १०.०९.२००१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक १५.१२.२०१८ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या आ.पु.क. कार्यासनाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.६८/आपुक,दिनांक ३१.०१.२०१९ व सेवा-९ कार्यासनाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.३३/२०१९/सेवा-९,दिनांक ०५.०२.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


एफडीएस-२९१५/९६७/प्र.क्र.१२७/१५/औषधे-१ 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२६१७०४११३५१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shivaji Sampatrao Patankar 


S h | vaj | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Medical Education And Drugs Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b99270d58a9b5eee1 89cedaf5d07b49 
S a mM p a t fa O 0751c0b9a3ad283cb0f2aa1c67e62fd0d, 

serialNumber=6b9623012ceb36 169f87af4c1b6 

870fe8d2120e02fda1ff2c017fe617cdeda5c, 


Pp a ta al ka [ cn=Shivaji Sampatrao Patankar 


Date: 2019.02.26 17:23:41 +05'30' 


(शिवाजी पाटणकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाळ सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई, यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

. सर्व राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


सचिव (वै.शि.) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, गोंदिया/ नंदुरबार/ हिंगोळी/ वाशिम/ पालघर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया, नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम व पालघर 
निवड नस्ती ( औषधे-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


